मराठी भाषेतील चित्रपट / दूरदर्शन / ओटीटी 
क्षेत्राचा विकासासाठी ऑनलाईन पध्दतीने 
फिल्मबाजार पोर्टल तयार करणे व त्यासाठी 
समिती गठित करण्याबाबत - शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१/ सांका १ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१/ 
सां.का.१, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये मराठी भाषेतील चित्रपट / दूरदर्शन / ओटीटी 
क्षेत्राच्या विकासासाठी ऑनलाईन पध्दतीने फिल्मबाजार पोर्टल तयार करणे व त्यासाठी गठित करण्यात 
आलेल्या समितीमध्ये खाळील सदस्याचा समावेश करण्यात येत आहे. 


७) श्री.विजय प्रकाश सरोज - सदस्य 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१६५६१२३९२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA HEMANT WAGHMARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4e21 4bf8a250420c28c2084d8dd965c0d4545683 
22bd41981d48971712e51795, postalCod 32, 
st=Maharashtra, 


st 
WAG H MAR E I ber=F93EFE7B946BF26FF989D6E5E01E1B122B9 
EB4E3E4E6799CB8E82B2D33D58DFC, ‘VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 
Date: 2023.08.22 17:29:59 +05'30' 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव तथा प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब चित्र फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ, कोल्हापूर 

५) सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई 

६) समिती सदस्य (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुबई मार्फत) 

७ निवड नस्ती (सां.का.१) 


